भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१९/प्र.क्र.११०/२०१९/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: २४.१२.२०१९ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने, खाळी नमूद केलेल्या अधिका-याची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ- 
१११९/प्र.क्र.(५) (90) /२०१९/दहा, दिनांक ०९.१२.२०१९ नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना 
करण्यात आल्या आहेत. 


. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 

डॉ.बी.ए.गगराणी, भाप्रसे, | मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव | मा.मुख्यमंत्री कार्यालयातील 

(१९९०) रिक्‍त पदावर पदावर नियुक्‍ती 

नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. करणे आवश्‍यक असल्याने. 

श्री.विकास खारगे, भाप्रसे, | मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव । मा.मुख्यमंत्री कार्यालयातील 

(१९९४) रिक्‍त पदावर पदावर नियुक्‍ती 

प्रधान सचिव (वने), महसूल व करणे आवश्‍यक असल्याने. 

वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

डॉ.निपुण विनायक, आयुक्‍त तथा संचालक, । प्रशासकीय कारणास्तत व 

भाप्रसे, (२००१) नगरपरिषद प्रशासन, मुंबई. लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 

नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

श्री.सचिन कुर्वे, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय | प्रशासकीय कारणास्तव व 

भाप्रसे, (UL:2003) संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ | लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 

नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. विकास कंपनी, मुंबई, नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

श्री.ए.ई.रायते, भाप्रसे, (२००७) | सह विक्रीकर आयुक्त, विक्रीकर | प्रशासकोय कारणास्तव व 

नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. विभाग, मुंबई. लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवशयक 
असल्याने. 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१९/प्र.क्र.११०/२०१९/दहा 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम 
aie येडगे, भाप्रसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, । प्रशासकीय कारणास्तव व 
(२०१४) जिल्हा परिषद, अमरावती लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
संचालक (माहिती तंत्रज्ञान), नियुक्ती करणे आवश्यक 
सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई. असल्याने. 


श्री.के.एच.बगाटे (अतिरिक्त | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, । प्रशासकोय कारणास्तव व 
जिल्हाधिकारी संवर्ग) जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. ळोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, नियुक्ती करणे आव्यक 
सरदार सरोवर प्रकल्प, असल्याने. 

नंदुरबार. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२२४१७१७००८००७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sa rita Rishi Dig lly sign by Sar is B na kar Deshmukh 7 
Adm 


epartment, postalCode=400032 


htra, 
1231738 1bc47a67b9fede8dda33c03 


st=l 
B a n d e ka r ‘ डी 591 roast 93080c68a08b8, 


serialNum| ber=e40a063b6b4e8f5 9f9 1 F350aabfec292: 
55db5bf8829c64d6c44e00a701 hi 


D e S h aa ५1 k h 2 oa 1 a 1 Le 25 +05'30' 
(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


कड 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (श्री.गगराणी), 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (श्री.खारगे), 

३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
४. संबंधित अधिकारी, 

५. संबंधित कार्यालय, 

६. मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

७. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

८. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


